चंद्रपूर जिल्ह्यातील बल्लारपूर, मूल व पोंभुर्णा 
तालुक्‍यातील इतर जिल्हामार्ग 
व ग्रामीण मार्ग रस्त्यांची प्रमुख जिल्हा 
मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१८/प्र.क्र.१५३/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक- २४ ऑक्टोबर, २०१८ 


पहावे :- १) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नागपूर यांचे पत्र 
क्र. का-प्रआ/२६५७ दि. ०९/०४/२०१८. 
२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नागपूर यांचे पत्र 
क्र.८६७९/का-२(१)/२०१८ दि. २६/०९/२०१८. 
प्रस्तावना :- 
मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नागपूर यांनी संदर्भाधिन पत्रान्वये चंद्रपूर 
जिल्ह्यातील इतर जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्ग रस्ते हे प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करणेबाबत प्रस्ताव 
शासनास सादर केलेला आहे. तसेच जिल्हा परिषद, चंद्रपूर यांनी सदर रस्ते दर्जोत्नत करणेबाबत मागणी 
केलेली आहे. 
सदर रस्त्यांवरील वाहतुक वर्दळ व गावांची संख्या, लोकसंख्या तसेच रस्त्यांचा एकुण होणारा वापर 
तसेच जिल्हा परिषद, चंद्रपूर यांचा ठराव विचारात घेता सदर रस्ते प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करण्याचे 
शासनाच्या विचाराधीन होते. 
शासन निर्णय :- 
मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नागपूर यांचा प्रस्ताव व जिल्हा 
परिषद, चंद्रपूर यांचा ठराव विचारात घेऊन चंद्रपूर जिल्ह्यातील खालील रस्ते दर्जोत्नत करण्यात येत 
आहेत. 


दर्जोन्नत 
अ.क्र प्रस्तावित रस्त्याचे नांव समाविष्ठ | साखळी क्रमांक | करावयाची दर्जोन्नती 
रस्त्यांचा व एकूण लांबी नंतरचा 
क्रमांक लांबी क्रमांक/ 
नामाभिधान 
र . । प्रमुख जिल्हा मार्ग-२६ ते नवेगांव - ग्रामीण । (०/००ते १/०० 
गांगलवाडी - भादुर्णी - पडझरी - मार्ग-०२ ।१.००कि.मी. ३३.०० | प्रमुख जिल्हा 
सोमनाथ मारोडा ते प्रमुख जिल्हा मार्ग- ग्रामीण । (०/००ते ४/००) कि.मी. | मार्ग-१०२ 
२३ रस्ता. मार्ग-०४ । ४.०० कि.मी. 
ग्रामीण | (०/००ते १/५००) 
मार्ग-०५ ।१.५०० कि.मी. 
ग्रामीण |। (०/००ते 3/00) 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१८/प्र.क्र.१५३/नियोजन-२ 


मार्ग-१० | ३.०० कि.मी. 
ग्रामीण |। (०/००ते ४/००) 
मार्ग-०९ | ४.०० कि.मी. 
ग्रामीण |। (०/००ते ४/००) 
मार्ग-१२ | ४.०० कि.मी. 
इतर जिल्हा | (०/००ते १५/५०) 
मार्ग-६१ । १५.५०० कि.मी. 
इतर जिल्हा | (०/००ते १२/००) 

2. प्रमुख जिल्हा मार्ग-२३ ते काटवन - | मार्ग-४८ | 92.00 कि.मी. १९.५०० । प्रमुख जिल्हा 
करवन - मारोडा - मोरवाही - प्रमुख | ग्रामीण | (०/००ते ०/४०) कि.मी. | मार्ग-१०३ 
राज्यमार्ग-९ चिखली -कन्हाळगांव - | मार्ग- ८३ ।०.४०० कि.मी. 
मुरमाडी रस्ता. ग्रामीण । (०/००ते 8/40) 

मार्ग-११ | ४.५०० कि.मी. 
ग्रामीण । (०/००ते २/६००) 
मार्ग- २४ | 2.g00 कि.मी. 

3) प्रमुख जिल्हा मार्ग-२३ ते रत्नापूर - | ग्रामीण | (0/ood 2/00) 
तुकुम - डोंगरगांव - राजोली - नवेगांव- | मार्ग- ७ ।२.००कि.मी. १७.०० | प्रमुख जिल्हा 
मुरमाडी ते तालुका सीमा रस्ता. ग्रामीण | (०/००ते 3/00) कि.मी. | मार्ग-१०४ 

मार्ग-४ । ३.०० कि.मी. 
इतर जिल्हा | (०/००ते १२/००) 
मार्ग-७५ । १२.०० कि.मी. 

¥) जिल्हा सीमा - जुनासुर्ला - गडीसुर्लळा - | ग्रामीण | (०/००ते 8/00) 
बाबराळा - बेंबाळ - बोरघाट ते जिल्हा | मार्ग-७ | ४.०० कि.मी. २३.९५० | प्रमुख जिल्हा 
सीमा रस्ता. ग्रामीण । (०/००ते ८/०० कि.मी. । मार्ग-१०५ 

मार्ग-५३ | ८.०० कि.मी. 
ग्रामीण । (0/ood 3/84) 
मार्ग-५१ ।३.४५० कि.मी. 
ग्रामीण | (०/०० ते ७/००) 
मार्ग- ५७७ | ७.०० कि.मी. 
ग्रामीण | (०/०० ते १/५००) 
मार्ग-४१ ।१.५०० कि.मी. 

4) फिस्कुटी - भेजगांव - चकदुगाळा - | इतर जिल्हा | (0/00 ते ५/००) 
पिपरी दिक्षीत ते भंजाळी नदी घाट | मार्ग- १३४ | ५.००कि.मी. ११.५०० । प्रमुख जिल्हा 
रस्ता. इतर जिल्हा | (०/००ते ¥/00) कि.मी. | मार्ग-१०६ 

मार्ग- ४१ ४.०० कि.मी. 
ग्रामीण (0/00 ते 2/40) 
मार्ग-६६ । 2.400 feat. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१८/प्र.क्र.१५३/नियोजन-२ 


&) तालुका सीमा -चिमढा- caret - | इतर जिल्हा | (0/00 ते 8/40) 
भेजगांव - आकापूर - दत्तमंदीर - | मार्ग-३३ | ४.५००कि.मी. | १०.५०० | प्रमुख जिल्हा 
ताडाळा - हळदी - देहगांव मानकापूर-| ग्रामीण | (०/०० ते ३/००) | कि.मी. | मार्ग-१०७ 
नलेश्वर - खालवसपेठ - farts} - | मार्ग- २६ ३.०० कि.मी. 
टोलेवाही नागाळा ते राज्यमार्ग-२१५ | ग्रामीण (०/०० ते १/००) 
रस्ता. मार्ग- २१ १.०० कि.मी. 

इतर जिल्हा | (0/00 ते 2/00) 
मार्ग- ५९ २.०० कि.मी. 

(9) सातारा तुकुम - सातारा कोमटी 
आंबेधानोरा - say (तु.)-बोर्डा बोरकर - | इतर जिल्हा । १४.०० कि.मी. १४.०० | प्रमुख जिल्हा 
गंगापूर प्रमुख जिल्हा मार्ग-२५ ला | APT ६५ कि.मी. | मार्ग-१०८ 
जोडणारा रस्ता. 

८) प्रजञि.मा.-२३  वढोलळली  घाटकूल | इतर जिल्हा | (०/०० ते१४/१०) | ३१.१०० | प्रमुख जिल्हा 
चिमनाहेटी ठाणेवासना पिपरी देड़ापांडे | मार्ग- ७२ । १४.१०० कि.मी. | कि.मी. । मार्ग-१०९ 
गोवर्धन प्र.रा.मा.-९ नांदगांव फुटाणा | इतर जिल्हा | (०/०० ते१०/५०) 
वेळवा आष्टा चक आष्टा ते राज्यमार्ग- | मार्ग- १३२ | 90.400 कि.मी. 

३६९ ला जोडणारा रस्ता. ग्रामीण । (०/०० ते 3/40) 
मार्ग- २९ ३.५०० कि.मी. 
ग्रामीण । (०/०० ते 3/00) 

मार्ग- २८ ३.०० कि.मी. 

९) सेलुर (नागरेट्टी- चक कोसंबी- चक | इतर जिल्हा | (0/00 ते ६/००) 
फुटाना- चक नवेगांव- भिमनी रस्ता. मार्ग-५१ ६.०० कि.मी. २२.०० | प्रमुख जिल्हा 

ग्रामीण । (०/०० ते ६/००) | कि.मी. | मार्ग-११% 
मार्ग- २७ ६.०० कि.मी. 

ग्रामीण । (०/०० ते ४/००) 
मार्ग- ३० ४.०० कि.मी. 

ग्रामीण (0/00 ते ६/००) 
मार्ग- ३८ ६.०० कि.मी. 

१०) | वडकुली -चेक बल्लारपूर- चिंतलधाबा-। ग्रामीण (०/०० ते ३/००) 
केमारा-भटारी ते नविन राष्ट्रीय महामार्ग । मार्ग- ३५ ३.०० कि.मी. १५.०० । प्रमुख जिल्हा 
रस्ता. ग्रामीण (०/०० ते ४/००) कि.मी. | मार्ग-१११ 

मार्ग- ३६ ४.०० कि.मी. 
ग्रामीण । (०/०० ते 3/00) 

मार्ग- १८ ३.०० कि.मी. 
ग्रामीण (0/00 ते ५/००) 

मार्ग- २३ ५.०० कि.मी. 

११ ।माना- चारवट - हडस्ती रस्ता (ग्रा.मा.-२| ग्रामीण ६.५०० कि.मी. ६.५०० | प्रमुख जिल्हा 
सदर ६.५०० कि.मी. लांबीचा रस्ता मार्ग-२ कि.मी. | मार्ग-११२ 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१८/प्र.क्र.१५३/नियोजन-२ 


१२) । बल्लारपूर - विसापूर - कोलगांव रस्ता. ग्रामीण (0/00 ते 2/40) 
मार्ग-३ 2.400 कि.मी. | १०.७५० | प्रमुख जिल्हा 
ग्रामीण (०/०० ते ३/००) कि.मी. | मार्ग-११३ 
मार्ग-५ ३.०० कि.मी. 
ग्रामीण (0/00 ते 2/24) 
मार्ग-१३ | 2.240 fra. 
ग्रामीण । (0/00 ते 3/00) 
मार्ग- ३० ३.०० कि.मी. 
१३) । दहेली - नवि दहेली - केमतुकूम रस्ता. ग्रामीण १२.०० कि.मी. १२.०० | प्रमुख जिल्हा 
मार्ग- ३१ कि.मी. | मार्ग-११४ 
एकूण २२६.८०० 
कि.मी. 


परिणामी, रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील चंद्रपूर जिल्ह्यातील प्रमुख जिल्हा मार्ग 
दर्जाच्या रस्त्यांच्या एकूण लांबीत २२६.८०० कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी (१९७२.८८ + २२६.८००) 
म्हणजेच २१९९.६८०कि.मी. इतकी व इतर जिल्हा मार्ग रस्त्यांच्या एकूण लांबीत ९९.६०० कि.मी. ने घट 
होवून एकूण लांबी (१५५८.४५० - ९९.६००) म्हणजेच १४५८.८५० कि. मी. इतकी तसेच ग्रामीण मार्ग 
रस्त्यांच्या एकूण लांबीत १२७.२०० कि.मी. ने घट होवून एकूण लांबी (५४६१.३४० - १२७.२००) म्हणजेच 


५३६१.७४० कि. मी. इतकी होईल 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८१०२४१३२०२३१३१८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


प्रति, 


१) विभागीय आयुक्त, नागपूर. 


Digitally signed by Swaroop Tukaram Raipure 
en ‘hi 


DN: c=IN, o=Governm: 


2.5.4.20=2 
97175, 


htra, ou=Public Works Department, 


IN, 1t Of Maharas| 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
923930fb1a491b85ab7752c1 dc4f2e3b8db33e2a8a322ed2dcfb496a3a 
R i 


serialNumber=427875b948dcfc3f94a33993f91923cb42f66fb0eSe2c213e8a17411 
4e57¢c46, n=Swaroo} c pure 
Date: 2018.10.24 13:26:51 +05'30' 


(स्वरूप रायपुरे) 


उप अभियंता तथा कार्यासन अधिकारी, 


महाराष्ट्र शासन. 


२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नागपूर. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते 
विकास योजना 2009-2029 च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या 


संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 


३) जिल्हाधिकारी, चंद्रपूर. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१८/प्र.क्र.१५३/नियोजन-२ 


४) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, चंद्रपूर. 

५) अधिक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, चंद्रपूर (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना 
२००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी 
प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा.) 

कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, चंद्रपूर. 

संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 

निवडनस्ती. 


22. SS (SO 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


